महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळास प्रशासकीय मान्यता व सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्याबाबत 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः सीआरपी -०११२/ प्र.क्र. १३ /पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख:२७ फेब्रुवारी २०१५ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय ,गृह विभाग क्र पीएचसी ०१९१/ २२/पोल-७, दि. २७ मे १९९२. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक सीआरपी ०११२/प्रक्र १३/पोल ७, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१२. 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक सीआरपी ०११२/प्रक्र १३/पोल ७, दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३. 
४) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ ,संचालक मंडळाच्या दिनांक २२/१/२०१५ 
रोजीच्या बैठकीतील ठराव क्रमांक १२१४ . 


महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत बांधकाम करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची कामे गतीने 
करणे WR व्हावे म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार महांडळाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक २२/१/२०१५ रोजी 
झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील ठराव क्रमांक १२१४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता तसेच सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याबाबत मंजूरी देण्यात आली आहे. ही बाब विचारात घेता पोलीस 
विभागाच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या संचालक मंडळास देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने 
पुढीळप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ यांना त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या गृहनिर्माणाच्या 

बांधकामाचे नकाशे व अंदाजपत्रके यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये देण्यात 
आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक २ अन्वये महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांना मूळ तसेच सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचे महामंडळाला दिलेले अधिकार रद्द करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
अन्वये ५० निवासस्थाने किंवा त्यापेक्षा अधिक निवासस्थानांचे निवासी इमारतीचे प्रकल्प व ५०० चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा 
अधिक क्षेत्रफळ बांधकाम असणाऱ्या प्रशासकीय इमारतींची कामे पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत 
करण्याबाबत व सदर मर्यादेच्या आतील व दुरुस्तीची सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याबाबत आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. 

दिनांक २२/१/२०१५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील ठराव क्रमांक १२१४ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देण्याबाबत मंजूरी देण्यात आली आहे. ही 
बाब विचारात घेता संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथे नमूद करण्यात आलेले दिनांक १५/२/२०१२ व दिनांक ७/८/२०१३ 
रोजीचे शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे उत्तरलक्षी प्रभावाने तात्काळ मागे घेण्यात येत आहेत. ( Withdrawn with 
immediate prospective effect ) 


शासननिर्णयक्रमांकःसीआरपी -0992/ प्र.क्र. १३ /पोल-७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.ina संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१५०२२७१८०१०९५२२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chitra 


e h itr a Shahaji Patodekar 
DN: CN = Chitra Shahaji 
= Patodekar, C = IN, S = 
S h ah al | Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
OU = Under Secretary 


P atod & ka Date: 2016:02.27 19:09:37 


(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, HCl करफ्ान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य USA गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ वरळी, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महाळलेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
wd fears पोलीस महानिरीक्षक 
सर्व पोलीस आयुक्त /सर्व पोलीस अधिक्षक 
सर्व समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल. 
सर्व मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सर्व अधीक्षक अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
सर्व कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
वित्त विभाग (व्यय-७.) 
निवड नस्ती (पोल-७. 


पृष्ठरपैकी२ 


